शैक्षणिक वर्ष २०१९-२० : 
नवीन महाविद्यालयांना अंतिम मान्यता देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग 
शासन आदेशा क्रमांक : मान्यता २०१९/(१३३/१९)/मशि-४ 
मंत्रालय विस्तार भवन, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक: १५ जून, २०१९ 


संदर्भ : १) शासन निर्णय क्र. एनजीसी-२०१७/(२९/१७)/मशि-४, दि. १५.०९.२०१७. 
2) शासन निर्णय क्र. मान्यता-२०१९/(०१/१९)/मशि-४, दि. ३१.०१.२०१९ 


शासन आदेशा 


महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ अधिनियम, २०१६ Helles कलम १०९ अणि संदर्भाधीन शासन 
निर्णयान्वये विहीत केलेल्या कार्यपद्धतीनुसार राज्यातील अकृषि विद्यापीठांनी शैक्षणिक वर्ष २०१९-२० 
साठी नवीन महाविद्यालयांना मान्यता देण्यासंदर्भात संदर्भ क्र. २ येथील शासन आदेशान्वये इरादापत्र 
देण्यात आले आहेत. आता, महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ अधिनियम, २०१६ मधील HHA १०९ (च) 
अन्वये विहीत केल्यानुसार राज्यातील अकृषी विद्यापीठांनी अनुपालन अहवाल सकारात्मक 
शिफारशीसह शासनास सादर केले आहेत. सदर अनुपालन अहवालासोबतचे प्रस्ताव संदर्भ क्र. १ 
येथीळ शासन निर्णयामधील परिशिष्ट “क” अन्वये विहित निकषांप्रमाणे तपासले असता जे प्रस्ताव 
निकषांची पुर्तता करीत आहेत अशा प्रस्तावांना, महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ अधिनियम, २०१६ 
मधीळ कलम १०९ ३ (छ) व त्याखालील परंतुकान्वये शासनास प्राप्त अधिकारानुसार पुढील 
विवरणपत्रात नमूद केल्याप्रमाणे नवीन महाविद्यालय शैक्षणिक वर्ष २०१९-२० पासून सुरु करण्यास 
खालील अटी व शातींच्या अधीन राहून कायम विनाअनुदान तत्वावर मान्यता देण्यात येत आहे. 


अ.क्र. क्र.  संस्था/ महाविद्यालयाचे नाव विद्याशाखा 
व अभ्यासक्रम 
हिता २ ३ 8 


मुंबई विद्यापीठ, मुंबई 


| i वसंतदादा पाटील प्रतिष्ठानचे ला Hida, । विधी (बचलर ऑफ लॉ) 
वसंतदादा पाटील एज्युकेशनल कॉम्प्लेक्स, | (३ वर्षे) (०-६०) 

ईस्टर्न एक्सप्रेस हायवे, शिवडी वडाळा चेंबूर 
रोड, सायन, मुंबई ४०० ०२२. 

(२.३ (क) अंतर्गत प्राप्त प्रस्ताव) 


२ २ | कला विद्यालय ट्रस्टचे रात्र महाविद्यालय बी.ए. (०-१२०) 
ऑफ आर्टस्‌, सायन्स आणि कॉमर्स, प्लॉट 
क्र.एम ३ आर एससी १९ म्हाडा वर्ल्ड बँक 
प्रोजेक्ट, गायकवाड नगर, मालाड (प.) मुंबई 
४०० ०९५. 


शासन आदेश क्रमांकः मान्यता २०१९/(१३३/१९)/मशि-४ 


अ.क्र. | क्र. | संस्था/ महाविद्यालयाचे नाव विद्याशाखा 
व अभ्यासक्रम 

शिक २ ३ 8 

3 3 | जीवनदीप शौक्षणिक संस्थेचे जीवनदीप कळा, | बी.ए.(०-१२०) 
वाणिज्य व विज्ञान महाविद्यालय, मु. म्हसा, । बी.कॉम. (0-920) 
ता. मुरबाड, जि. ठाणे ४२१ ४०१. बी.एस्सी (0-920) 

४ ४ | ज्ञानवधिनी एज्युकेशन सोसायटीचे मुंबई बी.एस्सी (हॉस्पिटेलिटी स्टडीज) (०- 
कॉलेज ऑफ मॅनेजमेंट स्टडीज, मिरा ६०) 
भाईंदर, जि. ठाणे ४०१ १०४. 

५ ५ | अंड. भगवान केणी चॅरिटेबल ट्रस्टचे जय विधी (बॅचलर ऑफ ल) 
भगवान Sl महाविद्यालय, सुर्यानगर, ठाणे- । (३ वर्ष) (०-६०) 
बेलापूर रोड, जकात नाक्या जवळ, विटावा, | विधी (FAG ऑफ लो) 
कळवा, जि.ठाणे ४०० ६०५. (५ वर्ष) (०0-६०) 

६ | ६ | पद्मश्री अण्णासाहेब जाधव भारतीय समाज । विधी (बंचलर ऑफ लो) 
उन्नती मंडळ संचलित भारतरत्न (३ वर्षे) (०0-६०) 
डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर विधी महाविद्यालय, | विधी (बॅचलर ऑफ oI) 
बी.एन.एन. महाविद्यालय परिसर, विद्याश्रम, । (५ वर्षे) (०-६०) 
धामानकर नाका, भिवंडी, जि. ठाणे ४२१ 
३०५. (२.३ (क) अंतर्गत प्राप्त प्रस्ताव) 

७ ७ | टि.एस.पी. मंडळाचे मॉडेल कॉलेज ऑफ Gl, | विधी (बचलर ऑफ लॉ) 
टिटवाळा, ता. कल्याण, जि.ठाणे ४२१ ६०५. | (3 वर्ष) (०0-६०) 

विधी (बॅचलर ऑफ लॉ 
(५ वर्ष) (0-६०) 

८ ८ | तुलसी शिक्षण प्रसारक मंडळाचे उज्ज्वल बी.ए. (०-१२०) 
नाईट कॉलेज ऑफ आर्टस्‌, कॉमर्स अन्ड बी. कॉम. (०-१२०) 
सायन्स, उल्हासनगर, कॅम्प नं.५, 
उल्हासनहर, जि. ठाणे ४२१ ००५. 

९ ९ | कल्याण सिटीझन्स एज्युकेशन सोसायटीचे | बी.ए. (0-920) 
बी.के. बिर्ला रात्रकालीन कला, विज्ञान आणि | बी. कॉम. (०-१२०) 
वाणिज्य महाविद्यालय, बी.के.बिर्ळा बी.एस्सी. (०-१२०) 
महाविद्यालय रोड, कल्याण (प.), जि. ठाणे 
४२१ 308. 

i i शिवाई विद्या प्रसारक मंडळाचे Bras कळा | बी.कॉम. (0-920) 


विज्ञान आणि वाणिज्य रात्र महाविद्यालय, 
शिवाई नगर, पोखरण रोड नं.१, ठाणे (प.), 
जि. ठाणे 

४०० ६०६. 


बी.कॉम. (अकाऊंटिंग अँन्ड 
फायनान्स) (0-G0) 
बी.एम.एस. (०-६०) 


पृष्ठ १४ पैकी २ 


शासन आदेश क्रमांकः मान्यता २०१९/(१३३/१९)/मशि-४ 


अ.क्र. | क्र. | संस्था/ महाविद्यालयाचे नाव विद्याशाखा 
व अभ्यासक्रम 
ice | २ 3 8 

शि १ हि १ । अभिनव ज्ञान मंदिर संस्थेचे अभिनव ज्ञान बी.ए. (०-१२०) 
मंदिर कला, विज्ञान व वाणिज्य बी.कॉम. (0-920) 
महाविद्यालय, कर्जत, जि. रायगड ४१० २०१. | बी.एस्सी. (0-920) 

१२ | १२ | माणगाव शिक्षण प्रसारक मंडळाचे विधी (SAGX ऑफ HI) 
अशोकदादा साबळे विधी महाविद्यालय, मु. — | (3 TY) (0-0) 
जुने माणगाव, जिल्हा सत्र न्यायालय शेजारी, 
ता. माणगाव, जि. रायगड 

१३ | १३ | हिरवळ एज्युकेशन ट्रस्टचे हिरवळ रात्र बी.ए.(०-१२०) 
महाविद्यालय, मुंबई - गोवा हायवे, धारीया Sg. (कलीनरी आर्टस्‌] (०0-६०) 
पेट्रोलपंपाच्या पाठीमागे, बी.कॉम. (०-१२०) 
चांबारखिंड,मु.पो.महाड, जि. रायगड ४०२ । बी.एस्सी (०-१२०) 
३०१. (२.३ (क) अंतर्गत प्राप्त प्रस्ताव) 

१४ | १४ | हिरवळ एज्युकेशन ट्रस्टचे राजमाता जिजाऊ | बी.ए.(०-१२०) 
महिला विद्यालय, ग्रीनलंड अपार्टमेंट बी.कॉम. (०-१२०) 
नवेनगर, महाड तालुका पोलिस स्टेशन बी.एस्सी (0-920) 
समोर, महाड, जि. रायगड ४०२ ३०१. बी.एस्सी (हॉस्पिटॅलिटी स्टडीज) (०- 
(२.३ (क) अंतर्गत प्राप्त प्रस्ताव) ६०) 

१५ | १५ | कुणबी शिक्षण प्रसारक मंडळाचे मामासाहेब | बी.कॉम (अकांऊटींग अँन्ड 
भुवड कॉलेज ऑफ कॉमर्स अन्ड हॉटेल फायनान्स) (०-६०) 
मॅनेजमेंट देवरुख, ता. संगमेश्वर, जि. बी.एस्सी (हॉस्पीटॅलिटी स्टडीज) (०- 
रत्नागिरी ६०) 

१६ | १६ | वाडा निमिती एज्युकेशन सोसायटीचे विद्या । बी.कॉम (0-920) 
वर्धिनी डिग्नी कॉलेज ऑफ आर्टस्‌ HA, 
संतोष भूवन, वलाईपाडा रोड, नालासोपारा, 
ता. वसई जि. पालघर ४०१ २०८. 

१७ | १७ |) आर पी इन्स्टिट्युट ऑफ हॉस्पिटॅलिटी अन्ड | बी.एस्सी (हॉस्पिटेलिटी स्टडीज) (०- 
मॅनेजमेंट, प्लॉट नं. ४४, शास्त्री नगर, गणपती | ६०) 
मंदीर, वर्तक पॉलिटेकनिक कॉलेज जवळ 
वसई (प), जि. पालघर ४०१ २०२. 

१८ | १८ | &. श्री. विष्णु वामण ठाकूर चॅरिटेबल ट्रस्टचे | विधी ase ऑफ लौ) 


विवा कॉलेज ऑफ लॉ. विवा कॉलेज रोड, डी 
मार्ट जवळ, विरार (प.), ता. वसई, जि. 
पाळघर ४०१ ३०३. 


(३ वर्षे) (०0-६०) 


पृष्ठ १४ पैकी ३ 


शासन आदेश क्रमांकः मान्यता २०१९/(१३३/१९)/मशि-४ 


अ.क्र. | क्र. | संस्था/ महाविद्यालयाचे नाव विद्याशाखा 
व अभ्यासक्रम 
चि २ 3 8 

१९ | १९ आर. एन. शिक्षण संस्थेचे रेकांन व्युमन डिग्नी | SLT. (0-920) 
कॉलेज ऑफ कॉमर्स आर. एन. नगर, आर 
एन रोड, वकनपाडा, शालीमार उद्योगच्या 
मागे, नालासोपारा (पू, जि. पालघर ४०१ 
२०९. 

२० | २० | ज्ञानोदय एज्युकेशन ट्रस्टचे ज्ञानोदया डिग्री । बी.कॉम. (0-920) 
कॉलेज ऑफ आर्टस, सायन्स अन्ड कॉमर्स | बी.एस्सी (०-१२०) 
कोल्ही चिंचोटी कामण रोड, वसई (पू) ता. 
वसई, जि.पालघर ४०१ २०८. 

सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ, पुणे 

२१ शि छत्रपती फौडेडानचे मा.आ. शिवाजीराव कला, वाणिज्य व विज्ञान 
कर्डीले कला, वाणिज्य व विज्ञान महाविद्यालय 
महाविद्यालय पत्ता - जांब कौडगाव, ता. जि. 
अहमदनगर, पिन - ४१४ ००२. 

२२ | २ | मुळा एज्युकेशन सोसायटीचे कला, वाणिज्य | कला, वाणिज्य व विज्ञान 
व विज्ञान महाविद्यालय पत्ता - माका, ता. महाविद्यालय 
नेवासा, जि. अहमदनगर, पिन - ४१४ ५०१. 

२३ | ३ | मोहटा देवी सेवा प्रतिष्ठानचे सनराईज कला, वाणिज्य व विज्ञान 
कॉलेज ऑफ आर्टस, कॉमर्स अँन्ड सायन्स | महाविद्यालय 
पत्ता - श्रीगोंदा, ता. श्रीगोंदा, जि. 
अहमदनगर, पिन - ४१३ ७०१. 

२४ | ४ ।कै. म्हातरबा लक्ष्मण पा. आहेर प्रतिष्ठानचे । कला, वाणिज्य व विज्ञान 
सिताई कला, वाणिज्य व विज्ञान महाविद्यालय 
महाविद्यालय पत्ता - मु. मुरकुंडी, पोस्ट- 
घारगांव, ता. संगमनेर, जि. अहमदनगर, 
पिन - ४२२ ६२०. 

२५ | 4 | शिक्षण मंडळ भगूर कला, वाणिज्य व विज्ञान | कला, वाणिज्य व विज्ञान 
वरिष्ठ महाविद्यालय पत्ता - देवळाली कॅम्पस, | महाविद्यालय 
ता. नाशिक, जि. नाशिक - ४२२ ४०१. 

२६ । ६ । रेणुकादेवी शिक्षण प्रसारक मंडळ, कुकाणे | कला, वाणिज्य व विज्ञान 


संचलित आर्टस, कॉमर्स, सायन्स सिनियर 
कॉलेज पत्ता - कुकाणे, ता. मालेगांव, जि. 
नाशिक, पिन - ४२३ १०५. 


महाविद्यालय 


पृष्ठ १४ पैकी ४ 


शासन आदेश क्रमांकः मान्यता २०१९/(१३३/१९)/मशि-४ 


अ.क्र. क्र. | संस्था/ महाविद्यालयाचे नाव विद्याशाखा 
व अभ्यासक्रम 
ea २ २ ४ 

२७ | ७ | st. डी. वाय. पाटील युनिटेक सोसायटी, पुणे | कला व वाणिज्य रात्र महाविद्यालय 
चे डॉ. डी. वाय. पाटील आर्टस, कॉमर्स रात्र 
महाविद्यालय, पिंपरी पत्ता- पिंपरी, पिंपरी- 
चिंचवड महानगरपालिका हद्द, 
पुणे - ४११०१८. 

२८ | Cs | विजयराज भारत एव्हिएशन अन्ड टेक्नॉंलॉजी | बी.एस्सी - एव्हीएडान (स्वतंत्र 
फाऊंडेशनचे पुणे इन्स्टिटयुट ऑफ Ulster | महाविद्यालय) 
टेक्नॉंलॉजी, आंबेगाव बुद्रुक, पुणे 
महानगरपालिका हद्द, पुणे -४११ ०४६. 

२९ | ९ ' प्रोग्रेसिव्ह एज्युकेशन सोसायटीचे माडर्न कला, वाणिज्य व विज्ञान 
कला, विज्ञान व वाणिज्य महाविद्यालय महाविद्यालय 
वारजे, पुणे पत्ता - पॉप्युलरनगर वारजे, पुणे 
महानगरपालिका हद्द, पुणे -४११ ०५८. 

३० id o | क्रिएटिव्ह एज्युकेशनल फौंडेशन संचलित । वाणिज्य महाविद्यालय (स्वतंत्र 
स्वराज कॉलेज ऑफ कॉमर्स पत्ता - कात्रज, | महाविद्यालय) 
पुणे महानगरपालिका हद्द, पुणे -४११ ०४६. 

३१ 7 १ | अर्हम फॉउंडेशनचे Hed कॉलेज ऑफ आर्टस | कला व वाणिज्य रात्र महाविद्यालय 
अन्ड कॉमर्स पत्ता - कॅम्प, पुणे 
महानगरपालिका हद्द, पुणे -४११ ०३७. 

३२ | १२ ।म.ए.सो.कलाव वाणिज्य रात्र महाविद्यालय | कला व वाणिज्य रात्र महाविद्यालय 
पत्ता - मयूर कॉलनी, कोथरूड, पुणे 
महानगरपालिका हद्द, पुणे -४११ ०३८. 

३३ | १३ | साई बालाजी एज्युकेशन सोसायटीचे आर. । कला, वाणिज्य व विज्ञान 
बी. मुंदडा कॉलेज ऑफ आर्टस, कॉमर्स अँन्ड | महाविद्यालय 
सायन्स पत्ता - नेरे दत्तवाडी, ता. मुळशी, 
पुणे - ४११ 033, 

३४ । १४ | समर्थ रूरल एज्युकेशनल इन्स्टिटयुट विधी महाविद्यालय 
संचलित समर्थ विधी महाविद्यालय पत्ता - 
बेल्हे, ता. जुन्नर, जि. पुणे 

३५ । १५  सूर्यदत्त एज्युकेशन ead सूर्यदत्त her डिझायनिंग (स्वतंत्र 
इन्स्टिटयुट ऑफ hart टेक्नॉलॉजी पत्ता - । महाविद्यालय) 


सदाशिव पेठ, पुणे महानगरपालिका हद्द, 
पुणे - ४११०३०. 


पृष्ठ १४ पैकी ५ 


शासन आदेश क्रमांकः मान्यता २०१९/(१३३/१९)/मशि-४ 


अ.क्र. | क्र. | संस्था/ महाविद्यालयाचे नाव विद्याशाखा 
व अभ्यासक्रम 
शिक २ ३ 8 
३६ | १६ ।म.ए.सो. कॉलेज ऑफ WHT aca परफॉर्मिंग आर्टस (स्वतंत्र 
सदाशिव पेठ, पुणे महानगरपालिका हद्द, महाविद्यालय) 
पुणे -४११ ०३०. 
शिवाजी विद्यापीठ, कोल्हापूर 
३७ | जनता शिक्षण प्रसारक मंडळाचे कला, विज्ञान 
वाणिज्य व विज्ञान महाविद्यालय, हुपरी, बी.एस्सी भाग-१, (इंग्रजी) 
ता. हातकणंगले, जि. कोल्हापूर 
३८ । २ । सरस्वती शिक्षण प्रसारक मंडळाचे कै. बनाई । कला बी.ए. 
चौगुले कळला, वाणिज्य व विज्ञान वाणिज्य बी.कॉम. 
महाविद्यालय, मांजरे, ता. शाहुवाडी, विज्ञान 
जि. कोल्हापूर बी.एस्सी. (इंग्रजी) 
३९ | ३ । श्री.नृरिह बहुउद्देशिय सेवाभावी संस्थेचे दत्त । कला 
द्वारका महाविद्यालय, वाकरे, ता.करवीर जि. | वाणिज्य 
कोल्हापूर विज्ञान (इंग्रजी) 
स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाडा विद्यापीठ, नांदेड 
४० | श्री. संगमेश्वर चॅरीटेबल ट्रस्ट संचलित श्री. । कला वाणिज्य विज्ञान 


त्रिपुरा महाविद्यालय लातूर ता.जि. लातूर 


बी.ए.-अनिवार्य-इंग्रजी. 

व्दितीय भाषा-मराठी, हिंदी, इंग्रजी. 
ऐच्छिक विषय-मराठी, हिंदी, इंग्रजी, 
भूगोल, समाजशास्त्र, राज्यशास्त्र, 
लोकप्रशासन, अर्थशास्त्र, तत्वज्ञान, 
संस्कृत. 

बी.कॉम- अनिवार्य-इंग्रजी 

व्दितीय भाषा- मराठी, हिंदी, इंग्रजी. 
ऐच्छिक विषय-विद्यापीठाच्या 
अभ्यासक्रमाप्रमाणे 

बी.एस्सी- अनिवार्य-इंग्रजी 

व्दितीय भाषा-मराठी, हिंदी,इंग्रजी. 
ऐच्छिक विषय- रसायनशास्त्र, 
भौतिकशास्त्र, गणित, औद्योगिक 
रसायनशास्त्र, जीवशास्त्र, प्राणीशास्त्र, 
सुक्ष्मजीवशास्त्र, वनस्पतीशास्त्र. 


पृष्ठ १४ पैकी ६ 


शासन आदेश क्रमांकः मान्यता २०१९/(१३३/१९)/मशि-४ 


अ.क्र. क्र.  संस्था/ महाविद्यालयाचे नाव विद्याशाखा 
व अभ्यासक्रम 
विवा 2 ३ 8 


४१ | २ | फिनिक्स फाऊंडेशन संस्था संचलित उस्मान | कला वाणिज्य विज्ञान 

पटेल कला,वाणिज्य व विज्ञान महाविद्यालय | कालावधी ०३ वर्ष 

लोदगा, ता. औसा जि. लातूर बी.ए.-अनिवार्य-इंग्रजी. 

व्दितीय भाषा-मराठी, हिंदी, इंग्रजी. 
ऐच्छिक विषय-मराठी, हिंदी, इंग्रजी, 
इतिहास, समाजशास्त्र, राज्यशास्त्र, 
लोकप्रशासन, अर्थशास्त्र, ग्रामीण 
व्यवस्थापन 

बी.कॉम- अनिवार्य-इंग्रजी 

व्दितीय भाषा-मराठी, हिंदी, इंग्रजी. 
ऐच्छिक विषय-विद्यापीठाच्या 
अभ्यासक्रमाप्रमाणे 

बी.एस्सी- अनिवार्य-इंग्रजी 

व्दितीय भाषा-मराठी, हिंदी, इंग्रजी. 
ऐच्छिक विषय- रसायनशास्त्र, 
भौतिकशास्त्र, गणित, वनस्पतीशास्त्र, 
प्राणीशास्त्र, सुक्ष्मजीवझास्त्र, कृषी 
रसायन व MIATA, 
HANAN, इलेक्ट्रॉनिक, 
संगणकशास्त्र, शेती सुक्ष्मजीवशास्त्र. 


४२ | 3 आदर्श एज्युकेडान सोसायटीचे आदर्श महिला | वाणिज्य विज्ञान 

वाणिज्य व विज्ञान महाविद्यालय, हिंगोली, | कालावधी ०३ वर्षे 

जि. हिंगोली बी.कॉम- अनिवार्य-इंग्रजी 

व्दितीय भाषा-मराठी, हिंदी, इंग्रजी. 
ऐच्छिक विषय- विद्यापीठाच्या 
अभ्यासक्रमाप्रमाणे 

बी.एस्सी- अनिवार्य-इंग्रजी 

व्दितीय भाषा-मराठी, हिंदी. 
ऐच्छिक विषय- रसायनशास्त्र, 
भौतिकशास्त्र, गणित, वनस्पतीशास्त्र, 
प्राणीशास्त्र, सुक्ष्मजीवशास्त्र, 
गृहशास्त्र, बायोईइंफोर्मेटिक्स, 
इंफोर्मेडान टेक्नॉंलॉजी, 
पर्यावरणशास्त्र, ACTS. 


पृष्ठ १४ पैकी ७ 


शासन आदेश क्रमांकः मान्यता २०१९/(१३३/१९)/मशि-४ 


अ.क्र. । क्र. | संस्था/ महाविद्यालयाचे नाव विद्याशाखा 
व अभ्यासक्रम 
वि २ २ 8 
83 | ४ | तुकाई प्रतिष्ठान संचलित गोदावरी कॉलेज | वाणिज्य व विज्ञान 
ऑफ कॉमर्स, सायन्स अँण्ड टेक्नॉंलॉजी बी.कॉम (बँकिंग)- अनिवार्य, 
मरळक फाटा, वाडी, पुर्णा रोड, नांदेड ता. । व्दितीय भाषा-मराठी, हिंदी. 
जि. नांदेड ऐच्छिक विषय-विद्यापीठाच्या 
अभ्यासक्रमाप्रमाणे 
बी.एस्सी. (इन्फोर्मेशान टेक्नॉलॉजी)- 
अनिवार्य, व्दितीय भाषा, ऐच्छिक 
विषय- विद्यापीठाच्या 
अभ्यासक्रमाप्रमाणे. 
४४ | ५ | भारत जोडो युवा अकादमी संचलित साने ।कला 
गुरुजी विज्ञान महाविद्यालय, मौजे-इस्लापूर, | बी.ए. 
ता.किनवट जि. नांदेड 
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठ, औरंगाबाद 
४५ 1 अंबिका बहुउद्देशीय सेवाभावी संस्थेचे कला, वाणिज्य व विज्ञान 
हरसिध्दी कला, वाणिज्य व विज्ञान 
महाविद्यालय, हर्सूल, औरंगाबाद 
४६ | २ | अंबिका बहुउद्देशीय सेवाभावी संस्थेचे विज्ञान 
हरसिध्दी सॉफ्ट स्कील डेव्हलपमेंट 
महाविद्यालय, हर्सूल, औरंगाबाद 
४७ | ३ | जनसंवर्धन बहुउद्देशीय सेवाभावी संस्थेचे कला, वाणिज्य व विज्ञान 
जीवनप्रगती कला, वाणिज्य व विज्ञान 
महाविद्यालय, करमाड, औरंगाबाद 
४८ | ४ ।कृषी व ग्रामीण विकास प्रतिष्ठान कला, वाणिज्य व विज्ञान 
आंबेलोहळचे राजे शहाजी वरिष्ठ कला, 
वाणिज्य व विज्ञान महाविद्यालय, आंबेळोहळ 
ता. गंगापूर जि. औरंगाबाद 
४९ | ५ । हरीओम बहुउद्देशिय अकादमीचे हरी ओम | कला, वाणिज्य व विज्ञान 
वरिष्ठ महाविद्यालय तुर्काबाद खराडी, 
ता.गंगापूर जि. औरंगाबाद 
go | ६ | साई सेवा बहुविध प्रतिष्ठानचे राजमाता कला, वाणिज्य व विज्ञान 


जिजाऊ वरिष्ठ महाविद्यालय पत्ता - घोडेगांव 
ता. खुलताबाद, जि. औरंगाबाद 


पृष्ठ १४ पैकी ८ 


शासन आदेश क्रमांकः मान्यता २०१९/(१३३/१९)/मशि-४ 


क्र. 


संस्था/ महाविद्यालयाचे नाव 


विद्याशाखा 
व अभ्यासक्रम 


3 


tos 


५१ 


मित्रसाधना शिक्षण प्रसारक मंडळाचे प्रभात 
कला वाणिज्य व विज्ञान महाविद्यालय, 
निधोना, ता. फुलंब्री, जि. औरंगाबाद 


कळला, वाणिज्य व विज्ञान 


प्र 


त्रिबकेश्वर शिक्षण प्रसारक मंडळाचे रविंद्रनाथ 
टागोर कला व विज्ञान महाविद्यालय, 
गल्लेबोरगाव, खुलताबाद 


कला व विज्ञान 


43 


श्री. काशी विश्वेश्वर सेवाभावी संस्थेचे 
रावसाहेब पाटील दानवे महाविद्यालय, 
वाकुळणी, ता. बदनापूर, जि.जालना 


कळला, वाणिज्य व विज्ञान 


Uy 


छत्रपती श्री. शिवाजी महाराज स्मारक 
समिती भोकरदन संचलित सावित्रीबाई फुले 
महिला महाविद्यालय, जाफ्राबाद ता. 
भोकरदन जि. जालना 


कळला, वाणिज्य व विज्ञान 


द्द 


7 


श्री रामानंद HIST व व्यायाम बहुउद्देशिय 
सेवाभावी संस्थेचे फाईन आर्ट महाविद्यालय, 
जालना ता.जि.जालना-४३१ २०३ (ललित 
कला फाईन आटी 


५६ 


१२ 


अंजूमन इझात-ए-तालीम जालना संचलित 
डॉ. मोहम्मद बद्रोदिन उर्दू महाविद्यालय, 
जुना जालना मोतीबाग रोड कदिम जालना 
पोलीस स्टेशनजवळ जुना जालना ता.जि. 
जालना 


कळला, वाणिज्य व विज्ञान 


4g 


१३ 


संघर्ष ठाहरी व ग्रामीण विकास संस्था 
अहमदपूर चे देवकी महाविद्यालय, 
पिरपिंपळगाव ता.जि. जालना 


विज्ञान 
१.बी.एस्सी. नॉन GRAMS अँड 
कन्व्हेन्नानल एनर्जी 


UC 


4% 


आदित्य एज्युकेशन ट्रस्टचे आदित्य विज्ञान 
महाविद्यालय, बीड ता.जि.बीड 


बी.एस्सी. 
एम.एस्सी. 


48 


१५ 


वीर हनुमान शिक्षण संस्थेचे पुरुषोत्तमदादा 
सोनवणे कला, वाणिज्य विज्ञान वरिष्ठ 
महाविद्यालय, सारणी (आ.) ता. केज जि.बीड 


कळला, वाणिज्य व विज्ञान 


६० 


१६ 


नाथ शिक्षण संस्था, परळी (वैजनाथोचे 
वैद्यनाथ विधी महाविद्यालय (जलालपूर) 
परळी ता. परळी (वैजनाथ) जि.बीड 


विधी 


पृष्ठ १४ पैकी ९ 


शासन आदेश क्रमांकः मान्यता २०१९/(१३३/१९)/मशि-४ 


अ.क्र. | क्र. | संस्था/ महाविद्यालयाचे नाव विद्याशाखा 
व अभ्यासक्रम 
hea २ 3 8 

६१ | १७ | आनंद चॅरिटेबल संस्था आष्टीचे कला, कला, वाणिज्य व विज्ञान 
वाणिज्य विज्ञान महाविद्यालय, तितरवणी ता. 
शिरुर कासार जि. बीड 

कवयित्री बहिणाबाई चौधरी उत्तर महाराष्ट्र विद्यापीठ, जळगाव 

६२ | श्रम साधना बॉम्बे ट्रस्ट संचलित कला, १. मानव्य विज्ञान विद्याशाखा 
वाणिज्य व विज्ञान महाविद्यालय, बांभोरी, ता. | बी.ए. 
धरणगाव, जि. जळगाव (कॉम्प्युटर अँप्लीकेडान, पब्लिक 

अँडमिनिस्ट्रशोन, मानसशास्त्र, 
अर्थशास्त्र, समाजझास्त्र, राज्यशास्त्र, 
भूगोल, इतिहास, सक्तीचे इंग्रजी, 
वैकल्पिक इंग्रजी, कॉम्प्युटर नॉलेज 
अन्ड अँप्लिकेशन, पर्यावरण) 

२. विज्ञान व तंत्रज्ञान विद्याशाखा 
बी.एस्सी. 

(कॉम्प्युटर सायन्स, 
मायक्रोबायोळॉजी, मॅथेमॅटिक्स, 
फिजिक्स, बायोकेमिस्ट्री, केमिस्ट्री, 
इलेक्ट्रॉनिक्स सायन्स, जियोग्राफी, 
बी.टेक. (कॉस्मेटिक टेक्नॉंलॉजी) 
(सर्व अनिवार्य विषय) 

३. वाणिज्य व व्यवस्थापन 
विद्याशाखा 

बी.बी.ए.- (सर्व अनिवार्य विषय) 
बी.सी.ए. (सर्व अनिवार्य विषय) 
बी.कॉम. (सर्व अनिवार्य विषय) 

६३ | २ | जामिया इस्लामिया इशाअतूल उलूम, मानव्य विज्ञान विद्याशाखा 
संचलित जामिया कॉलेज ऑफ ST, एल.एल.बी. (सर्व विषय अनिवार्य) 
अक्कलकुवा, जि. नंदूरबार 

संत गाडगेबाबा अमरावती विद्यापीठ, अमरावती 
६४ | Wey बहुउद्देशिय ग्रामीण विकास संस्थेचे विज्ञान 


महाजन सायन्स कॉलेज, प्लॉट नं.१, सर्वे 
नं.३९/२, मौजा वडगांव, सिताराम नगरी 
जवळ, आर्णी रोड, यवतमाळ 


(विज्ञान व तंत्रज्ञान विद्याशाखा) 


पृष्ठ १४ पैकी १० 


शासन आदेश क्रमांकः मान्यता २०१९/(१३३/१९)/मशि-४ 


क्र. 


संस्था/ महाविद्यालयाचे नाव 


विद्याशाखा 
व अभ्यासक्रम 


3 


6 


राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठ, नागपूर 


&4 


चंद्रकिरण शिक्षण संस्था, हिंगणघाट, 
संचलित स्व. भैय्यासाहेब erate सिनिअर 
कॉलेज, गांधी वार्ड नं. ०४ वायगांव (निपानी) 
ता.जि.वर्धा 


१) विज्ञान व तंत्रज्ञान- 
बी.व्होक(ऑटोमोटीव्ह)- 

AS PER SYLLABUS-40 विद्यार्थी 
(माध्यम-मराठी) 

2) विज्ञान व तंत्रज्ञान- 
बी.एस्सी.(फायनान्स)॥5 PER 
SYLLABUS-920 विद्यार्थी (माध्यम- 
इंग्रजी) 

३ बी.एस्सी.-१२० विद्यार्थी (माध्यम- 
इंग्रजी)- 

(२अनिवार्य भाषा व ५ऐच्छिक विषयासह) 


&& 


लक्ष्मणा बहुउद्देशिय संस्थेचे लक्ष्मणा आर्टस, 
कॉमर्स अँड सायन्स वुमेन्स कॉलेज मौजा 
पारसोडी, P.H NO.8Y, survey ॥०.८४ &८५ 
ता.उम्रेड जि. नागपूर 


बी.ए.-१२० विद्यार्थी (मराठी) 

(२ अनिवार्य भाषा व ४ ऐच्छिक 
विषयासह) 

2) बी.कॉम.-५5 PER SYLLABUS- 
१२० विद्यार्थी (माध्यम-मराठी) 

३) बी.एस्सी.-१२० विद्यार्थी (इंग्रजी) 
(२अनिवार्य भाषा व ५ऐच्छिक विषयासह) 


६७ 


ओयासिस शिक्षण संस्थेचे ओयासिस 
महाविद्यालय, बेला, भंडारा 


१बी.एस्सी.-१२० विद्यार्थी (माध्यम- 
इंग्रजी) 

(२ अनिवार्य भाषा व ५ ऐच्छिक 
विषयासह) 

१) विज्ञान व तंत्रज्ञान- 
बी.एस्सी.(फायनान्स)-«&5 PER 
SYLLABUS-920 विद्यार्थी (माध्यम- 
इंग्रजी) 


६८ 


सरस्वती बहुउद्देशिय शिक्षण संस्थेचे सरस्वती 
महाविद्यालय (कला, वाणिज्य व विज्ञान) 
बोखारा, ता.नागपूर जि. नागपूर नागपूर 
ग्रामिण नागपूर-४४११११ 


बी.ए.-१२० विद्यार्थी -माध्यम-मराठी(२ 
अनिवार्य भाषा व ४ ऐच्छिक विषयासह) 
2) बी.कॉम.-१5 PER SYLLABUS- 
१२० विद्यार्थी (माध्यम-इंग्रजी) 

3) बी.एस्सी.-१२० विद्यार्थी (माध्यम- 
इंग्रजी) (२ अनिवार्य भाषा व ५ ऐच्छिक 
विषयासह) 


पृष्ठ १४ पैकी ११ 


शासन आदेश क्रमांकः मान्यता २०१९/(१३३/१९)/मशि-४ 


अ.क्र. | क्र. | संस्था/ महाविद्यालयाचे नाव विद्याशाखा 
व अभ्यासक्रम 
ha २ 3 8 

६९ | ५ | गायत्री बहुउद्देशिय शिक्षण संस्था कोडी, जा. | बी.ए.-१२० विद्यार्थी -माध्यम-मराठी(२ 
जवाहरनगर ता.जि.-भंडारा संचलित श्रीमती | अनिवार्य भाषा व ४ ऐच्छिक विषयासह) 
सुग्रता वंजारी महिला महाविद्यालय सर्वे २) बी.कॉम.-१8 PER SYLLABUS- 
4.663, SST, ता. कामटी, जि. नागपूर । OR विद्यार्थी (माध्यम मराठी) 
कामठी, नागपूर-४४११०४ ३) बी.एस्सी..१२० विद्यार्थी (माध्यम- 

इंग्रजी) (२ अनिवार्य भाषा व ५ ऐच्छिक 
विषयासह) 

७० । ६ । दृष्टी बहुउद्देशिय संस्था, राळेगांव, मानवीय शास्त्र, वाणिज्य व व्यवस्थापन, 
जि. यवतमाळ संचलित आर्टस्‌, कॉमर्स, अँण्ड | विज्ञान व तंत्रज्ञान 
सायन्स कॉलेज आष्टी मेन रोड आष्टी, वर्धा 

एस. एन. डी.टी. विद्यापीठ, मुंबई 

७१ | दृष्टी सामाजिक सेवा संस्थेचे विद्यानिकेतन ।बी.ए., बी.कॉम. आणि बी.एस्सी. 
महिला महाविद्यालय ता. आर्णि जि. 
यवतमाळ 

७२ | २ | शाहबाबू एज्युकेडान सोसायटीचे शाहबाबू  । गृहविज्ञान (बी.एस्सी. होम सायन्स) 
महिला महाविद्यालय, शाहबाबू हायस्कूल 
अँण्ड ज्युनिअर कॉलेज परिसर, पातूर, 
जि.अकोला-४४४ ५०१. 

७३ | ३ | काजी एज्युकेशन अँण्ड सोशल वेल्फेअर  । गृहविज्ञान (बी.एस्सी. होम सायन्स) 
सोसायटी, इंदिरा गांधी फॅडान डिजाईन 
कॉलेज, घारुर जि.बीड-४३१ ४०१. 

७४ | ४ | राजकुंवर बहुउद्देशिय सेवाभावी संस्थेचे गृहविज्ञान (बी.एस्सी. होम सायन्स) 
राजकुंवर महिला महाविद्यालय, बनोटी ता. 
सोयगाव जि. औरंगाबाद 

७५ | ५ | शाहिद शिक्षण प्रसारक मंडळाचे शाहिद विधी 
वीरपत्नी लक्ष्मी महाविद्यालय, तिटवे, ता. बी.बी.ए एल.एल.बी. 
राधानगरी जि. कोल्हापूर - ४१६ २०८. 

२. अटीवशर्ती:- 


१. सदर महाविद्यालयाची मान्यता ही कायम विनाअनुदान तत्वावर राहील. 


पृष्ठ १४ पैकी १२ 


शासन आदेश क्रमांकः मान्यता २०१९/(१३३/१९)/मशि-४ 


२. नवीन महाविद्यालय/संस्थेने त्यांच्या विभागीय सहसंचालकांकडे ते भविष्यात कोणत्याही 
परिस्थितीत अनुदानाची मागणी करणार नाहीत, असे हमीपत्र रु. १००/- च्या नॉन ज्युडीशियल 
स्टँप पेपरवर सादर करावे. 

३. महाविद्यालयाने/संस्थेने हमीपत्र सादर केल्याशिवाय आणि तसे विभागीय सहसंचालकांचे 

प्रमाणपत्र प्राप्त झाल्याशिवाय संबंधित विद्यापीठाने संलग्नतेची प्रक्रिया सुरु करु नये. 

४. महाविद्यालयाने, संबंधित विद्यापीठाने विहित केलेल्या निकषांनुसार व विद्यापीठ अनुदान 
आयोगाने विहित केलेल्या शैक्षणिक पात्रतेनुसार अध्यापक / कर्मचारी वर्ग नेमणे आवश्‍यक असून, 
इतर सर्व आवश्‍यक पायाभूत सोयी उपलब्ध कराव्यात व त्याची खात्री विभागीय सहसंचालकांनी 
करावी आणि तद्‌नंतरच उपरोक्त अट क्र. ३ मधील प्रमाणपत्र विद्यापीठास द्यावे. 

५. महाविद्यालयाने कोणत्याही परिस्थितीत मंजूर प्रवेश क्षमतेपेक्षा जास्त प्रवेश देऊ नयेत. 

६. विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या shawn ऑफ कॉलेजस बाय युनिव्हरसिटीज) रेग्युलेशन, 
२००९ मध्ये महाविद्यालयांना संलग्नीकरण देण्याबाबत विहित निकषांची पूर्तता केल्याशिवाय 
संबंधित महाविद्यालयांना संलग्नीकरण देण्याची कार्यवाही विद्यापीठाने करु नये. 

७. मंजूर करण्यात आलेल्या महाविद्यालयाने सक्षम प्राधिकरणाने विहीत केलेल्या कालमर्यादेत 
नॅक मुल्यांकन करुन घेण्यासाठी प्रयत्न करावा व याबाबत पाठपुरावा करण्याची जबाबदारी 
संबंधित विद्यापीठाची राहील. 

८. लिगल एज्युकेशन अधिनियम, २००८ व तद्‌नुषंगिक नियमांतील तरतूदीनुसार मान्यताप्राप्त 
नवीन महाविद्यालयाने बार कौन्सिल ऑफ इंडियाची (B.C.1.) प्रकरणपरत्वे मान्यता/संलग्निकरण 
घेण्याची कार्यवाही विहीत कालावधीत करावी. 

९. ज्या शैक्षणिक वर्षासाठी महाविद्यालय सुरु करण्यास परवानगी देण्यात आलेली आहे, त्या 
शैक्षणिक वर्षात महाविद्यालय सुरु करणे आवश्‍यक आहे. संलग्निकरण किंवा इतर शिखर 
संस्था/केंद्रीय नियामक मंडळे यांची परवानगी मिळण्यास विलंब झाल्यामुळे जर महाविद्यालय त्या 
शैक्षणिक वर्षात सुरु होऊ WHS नाही तर, त्या शौक्षणिक वर्षाच्या पुढील शैक्षणिक वर्षात 
महाविद्यालय सुरु करणे अनिवार्य राहील. अन्यथा दिलेली परवानगी आपोआप रद्द समजण्यात 
येईल. 


३. संबंधित विद्यापीठाने संलग्नीकरण देण्याबाबत आवश्‍यक असलेली पुढील कार्यवाही करण्यापूर्वी 
शासन मान्यता आदेशांचे अवळोकन केल्याशिवाय व संबंधित विभागीय सहसंचालकाचे अट क्रमांक २ 
मधील प्रमाणपत्र मिळाल्याशिवाय संलग्नता देण्याची प्रक्रिया सुरु करु नये. विद्यापीठांनी 
संलग्नतेबाबतचा पूर्तता अहवाल संचालक, उच्च शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे व संबंधित विभागीय 
सहसंचालक, उच्च शिक्षण यांना पाठवावा. 


पृष्ठ १४ पैकी १३ 


शासन आदेशा क्रमांकः मान्यता २०१९/(१३३/१९)/मशि-४ 


४. संबंधित विद्यापीठाने व विभागीय सहसंचालकांनी मंजूर करण्यात आलेल्या नवीन 
महाविद्यालयांचा नियतकालिक आढावा घेऊन सदर महाविद्यालयांमध्ये मंजुर विद्यार्थी संख्येच्या १०% 
किंवा त्यापेक्षा कमी विद्यार्थी दिसून आल्यास सदर महाविद्यालयांची मान्यता रद्द समजून तसे शासन व 
विद्यापीठाच्या माहितीने विभागीय सहसंचालकांनी आदेश काढावेत. मा. उच्च न्यायालयाच्या नागपूर 
खंडपीठ, नागपूर येथे दाखल झालेल्या याचिका क्रमांक २४४६/२०१३ व २४४८/२०१३ मध्ये उपस्थित 
केलेल्या बाबी विचारात घेता या अटी संदर्भात आवश्‍यक ती कार्यवाही करण्याची जबाबदारी सबंधित 
विद्यापीठ व विभागीय सहसंचालक यांची राहील. 


सदर शासन आदेठा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक २०१९०६१५१२१६२२५३०८ असा आहे. हा 
seat डिजीटल स्वाक्षरीने स्वाक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Dattatr ay 000 ecovernmencor Maliasheie oi 
Vasantrao kharke: टाटा री 
(द. व. खारके) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 

१ आयुक्त, राज्य सामायिक प्रवेश परीक्षा कक्ष, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

२) सचिव, प्रवेश नियामक प्राधिकरण, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

३) कुलसचिव, सर्व अकृषी विद्यापीठे. 

8) संचालक, उच्च शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

५  सर्वविभागीय सहसंचालक, उच्च शिक्षण 

६  निवडनस्ती (मरि-४. 


पृष्ठ १४ पैकी १४ 


